महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद 
या कार्यालयास सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षात अनुदान वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी २०२१/प्र.क्र. ७८ (भाग-१)/का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: १७.०२.२०२२. 


१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक: अर्थसं- २०२१/प्रक्र. ४८/अर्थ-३, दि.६ एप्रिल, २०२१ 

२) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक: बियुडी २०२१/प्र.क्र.9७८/का.४, 
दि.२२.०४ २०२१ 

3) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक: बियुडी २०२१/प्र.क्र.9७८/का.४, 
दि.०३.०६ २०२१. 

8) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१. 

५) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक: बियुडी २०२१/प्र.क्र.७८/का.४, 
दि.१७.०८ २०२१. 

६) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२९.०७.२०२१. 

७ शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.१४.१०.२०२१. 

८) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक: बियुडी २०२१/प्र.क्र.७८/का.४, 
दि.२०.१० २०२१. 

९) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक: बियुडी २०२१/प्र.क्र.9७८/का.४, 
दि.३१.१२ २०२१. 

qo) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांचे पत्र, क्रमांक: २०२२/ म.रा. वक्फ. 
न्या.औ.बाद/लेखा/६८ दि.११.१२.२०२२. 


प्रस्तावना : 

महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद या कार्यालयासाठी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी 
मंजूर असलेल्या अनुदानातून “०१-वेतन” या उद्दीष्टासाठी अनुदान वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
आहे. 


शासन निर्णय: 

महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद या कार्यालयासाठी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात 
रु.१,४८,०३,०००/- (रुपये एक कोटी अठ्ठेचाळीस ळाख तीन हजार मात्र ) इतके अनिवार्य खर्चासाठी अनुदान 
अर्थसंकल्पीत करण्यात आले आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१, ४,५,६ व ७ येथील परिपत्रकान्वये दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरुन तसेच वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेल्या अनुदानातून संदर्भ क्र.२,३,५, ८ 
आणि ९ येथील येथील झासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद या कार्यालयासाठी माहे 
एप्रिल ते डिसेंबर, २०२१ या कालावधीसाठी रु.९०,०२,५००/- (रुपये नव्वद लाख दोन हजार Waal फक्त) इतके 
अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. आता अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांनी संदर्भ 
क्र.१० येथील पत्रान्वये मागणी केल्यानुसार वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१, ४,५,६ व ७ येथील शासन निर्णयावान्वये 
प्राप्त मान्यता तसेच अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेल्या मर्यादेत खाली दर्शविलेल्या 
विवरणाप्रमाणे अध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांच्याकडे “०१-वेतन” 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी २०२१/प्र.क्र.9८ (भाग-१)/कार्या-४ 


या उद्दीष्टासाठी रु.७,५०,०००/- (रुपये सात लाख पन्नास हजार फक्त) इतका निधी सुपूर्द करण्यात येत आहे. 
अध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांनी खर्च विहित मर्यादेत राहील याची 
दक्षता घ्यावी. तसेच वितरित अनुदानाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विभागास तसेच महालेखाकार कार्यालयास सादर 
करावे. 


“मागणी क्र.झेडई-१, २०५३, जिल्हा प्रशासन, (००)(१०१), आयुक्‍त (००)(०१) आयुक्त, औरंगाबाद, महाराष्ट्र राज्य वक्फ 
न्यायाधिकरण, आस्थापना खर्च (२०५३१२५ ८)* 


अ.क्र. | लेखाशिर्ष तपज्षीलवार | सन २०२१-२२ साठी वितरणासाठी वितरित केलेले | वितरित करावयाचे 
अर्थसंकल्पीय अंदाज | उपलब्ध केलेले अनुदान अनुदान 
अनुदान 
शि ०१-वेतन १,१७,७५,०००/- १०००८७५० ७०,६५,०००/- ७,५०,०००/- 
एकूण १,१७,७५,०००/- १०००८७५० ७०,६५,०००/- ७,५०,०००/- 


वरीलप्रमाणे अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी 
तसेच खर्च करतांना राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी 
व सर्व अटी/शर्तीचे पालन करणे ही जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणाची राहील. 

हा शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक: अर्थसं- २०२१/प्रक्र. ४८/अर्थ- 
३, दि.६ एप्रिल, २०२१ आणि अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१, अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दि.२९.०७.२०२१ आणि अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.१४.१०.२०२१ अन्वये प्राप्त प्राधिकारास अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२१७११४८१७५७१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sandesh Chhabu ८: = 
Tadvi eee 
(a. छ. तडवी) 
सह सचिव, महाराष्ट्रशासन 


प्रत, 

अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद, 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद, 
महालेखापाल 9/2 (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर, 

४. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर, 

५. उपसचिव (कोषा/प्र.१, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

६. कार्यासन अधिकारी (का-७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
निवडनस्ती/कार्यासन-४ संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


